उपनिबंधक सहकारी संस्था गट-अ या 
संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या बदलीबाबत - 
श्रीमती शुभांगी गौंड, उपनिबंधक सहकारी 
संस्था 
महाराष्ट्र शासन 
सहकार,पणन व TANT विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः राजस -२०२३/प्र.क्र.१४७/५स 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक : - २६ मे, २०२३ 
शासन आदेश- 
महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडतांना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४ (१), ४ (२), ४ (३) व ४ (४) मधील तरतुदीनुसार 
सहकार खात्यातील खाली नमूद केलेल्या उपनिबंधक सहकारी संस्था गट-अ संवर्गातील अधिकाऱ्यांची 
सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या मान्यतेने त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्यानुसार बदलीने नियुक्‍ती करण्यात येत आहे 


अ.क्र. | अधिकाऱ्यांचे नाव सध्याचे कार्यरत ठिकाण बदलीचे ठिकाण 
१ श्रीमती शुभांगी गौंड | उपनिबंधक सहकारी संस्था, | उपनिबंधक सहकारी संस्था, 
नांदेड. अहमदनगर तालुका, जिल्हा 
अहमदनगर या रिक्‍त पदावर. 


२. उपरोक्त अधिकाऱ्यांनी आपल्या पदाचा कार्यभार समकक्ष वा नजीकच्या कनिष्ठ 
अधिका-याकडे सोपवून पदस्थापनेच्या ठिकाणी तात्काळ रुजू व्हावे व तसा अहवाल सहकार आयुक्त 
व निबंधक सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्यामार्फत शासनास सादर करावा 


३. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था यांनी सदरचे आदेशा तात्काळ अंमळात येतील 
याबाबत योग्य ती कार्यवाही करावी. 


Oe सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा सांकेतांक २०२३०५२६२०४६२६५३०२ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
ANIL JAYRAM एकण तळ 


2.5.4.20=f26cf80358fa3133e4d85ddac30ae54b06c63743fd55 1 0d: 
Oebca082b6c483ce, postalCode=400032, st=Maharash 


st=Mahar: 
lumber=D124AE9BBD 1 SBED87DBDOSEF779CF1B85A40203 
39EB1C2EFOE1 12FB67063011C, cn=ANIL JAYRAM CHAUDHRY 
2023.05.26 20:46:29 +05'30' 


(अनिल चौधरी) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


शासन आदेश क्रमांकः राजस -२०२ ३/प्र.क्र.१४७/५स 


२. साखर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

३. पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

४. आयुक्त, वस्त्रोद्योग, वस्त्रोद्योग संचालनालय, नागपूर. 

५. संबधीत विभागीय सहनिबंधक सहकारी संस्था (प्रशासन व लेखापरिक्षण), व्दारा सहकार आयुक्‍त 
व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

महालेखापाल, महाराष्ट्र - 9/2, मुंबई/नागपूर (लेखापरीक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता). 
सर्व संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

. श्रीमती शुभांगी गौंड, उपनिबंधक सहकारी संस्था, नांदेड,जिल्हा नांदेड. 
मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

१०.मा.मंत्री (सहकार) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

११.मा. अपर मुख्य सचिव (सहकार व पणन) यांचे स्वीय सहायक. 

१२.मा.सचिव (वस्त्रोद्योग) यांचे स्वीय सहायक. 

१३.निवड नस्ती (कार्यासन-५-स). 


on SG m™&M 


पृष्ठ २ पैकी २ 


